Reg . No. NP CITY / 236 / 2018-20 . 

सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
प्राधिकृत प्रकाशन 

वर्ष ८ , अंक २२ ] 

गुरुवार ते बुधवार , जून २८ , २०२२ / ज्येष्ठ १२-१८ , शके १ ९ ४४ 

[ पृष्ठे ११ , किंमत : रुपये ३०.०० 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक- नागपूर विभागीय पुरवणी 

अनुक्रमणिका 

पृष्ठे 
नाही . 

भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , 

व चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले 
नियम व आदेश . 

भाग एक - अ . – ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 
आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका 
बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 

संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ . केवळ नागपूर 
१-११ 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 

शासकीय अधिसूचना 

अधिसूचना : नेमणुका , 

नेमणुका , इत्यादी 

नाही . 

संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 

भाग १ ( ना.वि. पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . २५६ . 


पृष्ठे 

नाही . 


ī 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती स्ने रा . जाधव , ६ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर 
ह्या पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 
आदेश 

क्रमांक सहा.अधि . ( आस्था ) -९ ४ ९ -२०२१ . 

" महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम २ ९ ( ब ) 
खालील तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती स्ने . रा . 
जाधव , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर ह्या जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या 
तर त्या त्याच पदावर कायम राहील्या असत्या . ” 

श्रीमती स्ने . रा . जाधव , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांना दिनांक १५ नोव्हेंबर 
२०२१ ते दिनांक १७ नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित 
रजा ( दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२१ रविवार या सुट्टीच्या फायद्यासह ) 
तसेच दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२१ ते दिनांक १८ नोव्हेंबर २०२१ चे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात 
येत आहे . 

६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती स्ने . रा . जाधव , 
ह्या त्यांचे कामावर रुजू होईपर्यंत ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ 
स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत 
आहे . 

ना . - एक -१ ( १५४५ ) . 

( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जून २८ , २०२२ / ज्येष्ठ १२-१८ , 


२ 

भाग १ ( ना.वि.पु. ) म . शा . रा . , अ . क्र . २५७ . 

आदेश 

क्रमांक सहा अधी . ( आस्था ) - ९५०-२०२१ . – 

श्रीमती एम . के . गोटे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांना जिल्हा न्यायालयाचे 
आदेश क्रमांक ९ २७ - २०२१ , दिनांक ८ नोव्हेंबर २०२१ अन्वये दिनांक ८ 
नोव्हेंबर २०२१ ते दिनांक १० नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत मंजूर करण्यात 
आलेल्या अर्जित रजा व मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीस जोडून दिनांक 
११ नोव्हेंबर २०२१ रोजीची एक दिवसाची वाढीव अर्जित रजा मुख्यालय 
सोडण्याचे परवानगीसह कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एम . के . गोटे , ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर 
ह्या पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 

“ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम २ ९ ( ब ) खालील 
तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एम . के . गोटे , ३ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी , चंद्रपूर ह्या जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर 
त्या त्याच पदावर कायम राहील्या असत्या . ” 

३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एम . के . गोटे , 
ह्या त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ 
स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात 
आलेला होता . 

दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२१ . 

भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . २५८ . 
आदेश 

क्रमांक सहा अधी . ( आस्था ) - ९ ५३ - २०२१. – 

श्रीमती स्ने रा . जाधव , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांना दिनांक १५ नोव्हेंबर 
२०२१ ते दिनांक १७ नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित 
रजा ( दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२१ रविवार या सुट्टीच्या फायद्यासह ) 
तसेच दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२१ ते दिनांक १८ नोव्हेंबर २०२१ चे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी जिल्हा न्यायालयाचे 
आदेश क्रमांक ९ ४ ९ -२०२१ , दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२१ अन्वये मंजूर 
करण्यात आलेली होती . त्यांनी दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२१ ( रविवार ) 
ला मुख्यालय सोडण्याची परवानगी उपभोगली असून त्यांचे दिनांक १५ 
नोव्हेंबर २०२१ चे विनंती अर्जानुसार दिनांक १५ नोव्हेंबर २०२१ ते 
दिनांक १७ नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत एकूण तीन दिवसाची अर्जित रजा रद्द 
करण्यात येत आहे . 


शके १ ९ ४४ 

भाग १ ( ना.वि.पु. ) म . शा . रा . , अ . क्र . २५ ९ . 

आदेश 

क्रमांक सहा.अधी . ( आस्था ) -९५४-२०२१ . 

श्रीमती स्ने . रा . जाधव , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांना दिनांक १८ नोव्हेंबर 
२०२१ ते दिनांक २० नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित 
रजा ( दिनांक २१ नोव्हेंबर २०२१ रविवार या सुट्टीच्या फायद्यासह ) 
तसेच दिनांक १७ नोव्हेंबर २०२१ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २२ 
नोव्हेंबर २०२१ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती स्ने रा . जाधव , ६ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर 
ह्या पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 

" महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चे नियम २ ९ ( ब ) खालील 
तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती स्ने . रा . जाधव , 
६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम 
श्रेणी , चंद्रपूर ह्या जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर 
त्या त्याच पदावर कायम राहील्या असत्या . ” 

६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती स्ने . रा . जाधव , 
ह्या त्यांचे कामावर रुजू होईपर्यंत दिनांक १७ नोव्हेंबर २०२१ चे कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक २० नोव्हेंबर २०२१ पर्यत ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश 
( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांचेकडे 
तसेच दिनांक २१ नोव्हेंबर २०२१ ते दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२१ चे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ८ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

भाग १ ( ना.वि.पु. ) म . शा . रा . , अ . क्र . २६० . 

आदेश 

क्रमांक सहा.अधी . ( आस्था ) - ९५५-२०२१ . 

श्रीमती एल . पी . धन्वे , दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , कोरपना यांना दिनांक १६ नोव्हेंबर २०२१ 
ते दिनांक १८ नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत एकूण तीन दिवसाची अर्जित रजा 
मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एल . पी . धन्वे , दिवाणी न्यायाधीश 
( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , कोरपना ह्या पूर्वीप्रमाणे 
त्याच पदावर कायम राहतील . 

" महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( ब ) खालील 
तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एल . पी . धन्वे , 
दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , 
कोरपना ह्या जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या 
त्याच पदावर कायम राहील्या असत्या . " 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जून २-८ , २०२२ / ज्येष्ठ १२-१८ , शके १ ९ ४४ 


दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , 
कोरपना यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एल . पी . धन्वे , ह्या त्यांचे 
कामावर रूजू होईपर्यंत सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , राजुरा यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 
दिनांक १५ नोव्हेंबर २०२१ . 

भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . २६१ . 
आदेश 

क्रमांक सहा.अधी . ( आस्था ) -९५६-२०२१ . 

श्री . व्ही . डी . केदार , जिल्हा न्यायाधीश - १ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , चंद्रपूर यांना दिनांक १० नोव्हेंबर २०२१ ते दिनांक १२ 
नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत एकूण तीन दिवसाची परिवर्तीत रजा कार्योत्तर 
मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . व्ही . डी . केदार , जिल्हा न्यायाधीश -१ 
तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर 
कायम राहतील . 

" महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम २ ९ ( ब ) खालील 
तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्ही . डी . केदार , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर हे जर वर 
नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसत तर ते त्याच पदावर कायम राहीले 
असते . ” 

जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार श्री . व्ही . डी . केदार , हे त्यांचे कामावर रूजू 
होईपर्यंत जिल्हा न्यायाधीश -२ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर 
यांचेकडे ठेवण्यात आलेला होता . 

भाग १ ( ना.वि.पु. ) म . शा . रा . , अ . क्र . २६२ . 
आदेश 

क्रमांक सहा.अधी . ( आस्था ) -९५७-२०२१. 

श्री . ए . जे . फटाले , दिवाणी न्यायाधीश , ( वरिष्ठ स्तर ) , वरोरा यांना 
दिनांक १८ नोव्हेंबर २०२१ ते दिनांक २० नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत एकूण 
तीन दिवसाची अर्जित रजा ( दिनांक दिनांक २१ नोव्हेंबर २०२१ रविवार 
सुट्टी असल्याने ) तसेच दिनांक १७ नोव्हेंबर २०२१ चे कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२१ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . ए . जे . फटाले , दिवाणी न्यायाधीश , 
( वरिष्ठ स्तर ) वरोरा हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 

“ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( ब ) खालील 
तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . ए . जे . फटाले , 
दिवाणी न्यायाधीश , ( वरिष्ठ स्तर ) वरोरा हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहीले असते . 


३ 

दिवाणी न्यायाधीश , ( वरिष्ठ स्तर ) वरोरा यांचे न्यायालयाचा कार्यभार 
श्री . ए . जे . फटाले , हे त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत त्यांचे न्यायालयाचा 
विशेष अधिकारक्षेत्राचा ( Special Jurisdiction ) कार्यभार दिवाणी 
न्यायाधीश ( वरिष्ठ स्तर ) , चंद्रपूर यांचेकडे तसेच प्रशासकीय कामकाजाचा 
कार्यभार सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , वरोरा यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

भाग १ ( ना.वि.पु. ) म . शा . रा . अ . क्र . २६३ . 
आदेश 

क्रमांक सहा . अधी . ( आस्था ) - ९५८-२०२१ . - 

श्री . प्र . ज . मोडक , जिल्हा न्यायाधीश -३ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
चंद्रपूर यांना दिनांक २ ९ नोव्हेंबर २०२१ ते दिनांक २ डिसेंबर २०२१ 
पर्यंत एकूण चार दिवसांची अर्जित रजा ( दिनांक २८ नोव्हेंबर २०२१ 
रविवार या सुट्टीच्या फायद्यासह ) तसेच दिनांक २७ नोव्हेंबर २०२१ चे 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ३ डिसेंबर २०२१ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . प्र . ज . मोडक , जिल्हा न्यायाधीश -३ 
तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर 
कायम राहतील . 

" महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम २ ९ ( ब ) खालील 
तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . प्र . ज . मोडक , 
जिल्हा न्यायाधीश -३ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर हे जर वर 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहीले 
नमूद 
असते . ” 

जिल्हा न्यायाधीश -३ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार श्री . प्र . ज . मोडक , हे त्यांचे कामावर रूजू 
होईपर्यंत जिल्हा न्यायाधीश -४ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर 
यांचेकडे तसेच जिल्हा न्यायालयाचे आदेश क्रमांक व . लि . ( सांख्यिकी ) - 
१३१ - २०२१ , दिनांक ८ नोव्हेंबर २०२१ अन्वये शासकीय सुट्टीचे दिवशी 
चंद्रपूर येथील ज्या न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवण्यात 
आलेला आहे . त्याप्रमाणे उपरोक्त न्यायालयाचा कार्यभार ठेवण्यात 
येत आहे . 

दिनांक १६ नोव्हेंबर २०२१ . 

भाग १ ( ना . वि.पु. ) म . शा . रा . , अ . क्र . २६४ . 
आदेश 

क्रमांक सहा . अधी . ( आस्था ) - ९७७-२०२१. 

श्री . के . पी . श्रीखंडे , जिल्हा न्यायाधीश -५ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , चंद्रपूर यांना दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२१ ते दिनांक २ 
डिसेंबर २०२१ पर्यंत एकूण नऊ दिवसांची अर्जित रजा तसेच दिनांक 
२३ नोव्हेंबर २०२१ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ३ डिसेंबर २०२१ 


30 


४ 

चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर 
करण्यात येत आहे . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . के . पी . श्रीखंडे , जिल्हा न्यायाधीश -५ 
तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर 
कायम राहतील . 

" महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( ब ) खालील 
तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . के . पी . श्रीखंडे , 
जिल्हा न्यायाधीश -५ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर हे जर वर 
नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहीले 
असते . ” 

जिल्हा न्यायाधीश -५ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार श्री . के . पी . श्रीखंडे , हे त्यांचे पदावर रूजू 
होईपर्यंत जिल्हा न्यायाधीश - ४ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . तसेच जिल्हा न्यायालयाचे आदेश क्रमांक 
व . लि . ( सांख्यिकी ) - १३१ - २०२१ , दिनांक ८ नोव्हेंबर २०२१ अन्वये 
शासकीय सुट्टीचे दिवशी चंद्रपूर येथील ज्या न्यायिक अधिकारी यांचेकडे 
कार्यभार ठेवण्यात आलेला आहे त्याप्रमाणे उपरोक्त न्यायालयाचा कार्यभार 
ठेवण्यात येत आहे . 

८ 

भाग १ ( ना.वि.पु. ) म . शा . रा . , अ . क्र . २६५ . 
आदेश 

क्रमांक सहा.अधी . ( आस्था ) - ९८२-२०२१ . 

श्रीमती एल . पी . धन्वे , दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , कोरपना यांना जिल्हा न्यायालयाचे आदेश 
क्र . ९५५-२०२१ , दिनांक १५ नोव्हेंबर २०२१ अन्वये दिनांक १६ नोव्हेंबर 
२०२१ ते दिनांक १८ नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत एकूण तीन दिवसाची मंजूर 
करण्यात आलेल्या अर्जित रजेस जोडून दिनांक १ ९ नोव्हेंबर २०२१ ते 
दिनांक २० नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत एकूण दोन दिवसाची वाढीव अर्जित 
रजा ( दिनांक २१ नोव्हेंबर २०२१ रविवार या सुट्टीच्या फायद्यासह ) 
मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एल . पी . धन्वे , दिवाणी न्यायाधीश 
( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , कोरपना ह्या पूर्वीप्रमाणे 
त्याच पदावर कायम राहतील . 

“ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( ब ) खालील 
तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एल . पी . धन्वे , 
दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , 
कोरपना ह्या जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या 
त्याच पदावर कायम राहील्या असत्या . " 

दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , 
कोरपना यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एल . पी . धन्वे , ह्या त्यांचे 
कामावर रूजू होईपर्यंत सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , राजुरा यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

दिनांक १ ९ नोव्हेंबर २०२१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जून २८ , २०२२ / ज्येष्ठ १२-१८ , 


शके १ ९ ४४ 

भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . २६६ . 
आदेश 

क्रमांक सहा अधी . ( आस्था ) - ९ ८ ९ -२०२१ . - 

श्रीमती एस . डी . मुक्कनवार , ८ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ 
स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांना दिनांक २७ 
नोव्हेंबर २०२१ ते दिनांक ३ डिसेंबर २०२१ पर्यंत एकूण सात दिवसाची 
अर्जित रजा तसेच दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२१ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक ४ डिसेंबर २०२१ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एस . डी . मुक्कनवार , ८ वे सह 
दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , 
चंद्रपूर ह्या पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 

" महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम २ ९ ( ब ) खालील 
तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस . डी . मुक्कनवार , 
८ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी , चंद्रपूर ह्या जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर 
त्या त्याच पदावर कायम राहील्या असत्या . ” 

८ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस . डी . मुक्कनवार , 
ह्या त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ 
स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत 
आहे . 

दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२१ . 

भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . २६७ . 

आदेश 

क्रमांक सहा अधी . ( आस्था ) - ८ ९ २ - २०२१. - 

श्री . ए . ए . भटेवरा , सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांना या कार्यालयाचे आदेश 
क्र . ९४७-२०२१ , दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२१ अन्वये दिनांक १५ नोव्हेंबर 
२०२१ ते दिनांक १८ नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत एकूण चार दिवसाची मंजूर 
करण्यात आलेल्या अर्जित रजा व मुख्यालय सोडण्याची परवानगीस 
जोडून दिनांक १ ९ नोव्हेंबर २०२१ ते दिनांक २० नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत 
एकूण दोन दिवसाची वाढीव अर्जित रजा ( दिनांक २१ नोव्हेंबर २०२१ 
रविवार या सुट्टीच्या फायद्यासह ) तसेच दिनांक १ ९ नोव्हेंबर २०२१ ते 
दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२१ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे 
परवानगीसह कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . ए . ए . भटेवरा , सह दिवाणी न्यायाधीश 
( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर हे पूर्वीप्रमाणे 
त्याच पदावर कायम राहतील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जून २-८ , २०२२ / ज्येष्ठ १२-१८ , शके १ ९ ४४ 

भाग १ ( ना.वि.पु. ) म . शा . रा . , अ . क्र . २६ ९ . 

आदेश 

क्रमांक सहा . अधी . ( आस्था ) १०१० - २०२१ 

श्री . डी . के . भेंडे , जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
वरोरा यांना दिनांक २७ नोव्हेंबर २०२१ ते दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२१ 
पर्यंत एकूण चार दिवसांची अर्जित रजा तसेच दिनांक २६ नोव्हेंबर 
२०२१ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १ डिसेंबर २०२१ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 
आहे . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . डी . के . भेंडे , जिल्हा न्यायाधीश -१ 
तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , वरोरा हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम 
राहतील . 

" महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( ब ) खालील 
तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . डी . के . भेंडे , जिल्हा 
न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , वरोरा हे जर वर नमूद 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहीले असते . ” 

जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , वरोरा यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार श्री . डी . के . भेंडे , हे त्यांचे पदावर रूजू होईपर्यंत 
न्यायिक कामाचा कार्यभार जिल्हा न्यायाधीश -२ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , चंद्रपूर तसेच प्रशासकीय कामाचा कार्यभार दिवाणी न्यायाधीश , 
( वरिष्ट स्तर ) वरोरा यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . तसेच जिल्हा 
न्यायालयाचे आदेश क्रमांक व . लि . ( सांख्यिकी ) - १३१ - २०२१ , 
दिनांक ८ नोव्हेंबर २०२१ अन्वये शासकीय सुट्टीचे दिवशी चंद्रपूर येथील 
ज्या न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवण्यात आलेला आहे त्याप्रमाणे 
उपरोक्त न्यायालयाचा कार्यभार ठेवण्यात येत आहे . 

भाग १ ( ना.वि.पु. ) म . शा . रा . , अ . क्र . २७० . 
आदेश 

क्रमांक सहा . अधी . ( आस्था ) - १०१३-२०२१. 

श्री . म . आ . शिलार , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( वरिष्ठ स्तर ) तथा 
अतिरिक्त न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर यांना दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२१ ते 
दिनांक २५ नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत एकूण चार दिवसाची अर्जित रजा 
( दिनांक २१ नोव्हेंबर २०२१ रविवार या सुट्टीच्या फायद्यासह ) तसेच 
दिनांक २० नोव्हेंबर २०२१ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २५ 
नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह कार्योत्तर मंजूर 
करण्यात येत आहे . 

तसेच जिल्हान्यायालयाचे आदेश पृष्ठांकन क्र . ५३१६-२०२१ , 
दिनांक २० नोव्हेंबर २०२१ अन्वये दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२१ रोजीची 
मंजूर करण्यात आलेली किरकोळ रजा त्यांचे दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२१ 
चे विनंती अर्जानुसार रद्द करण्यात येत आहे . 


" महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( ब ) खालील 
तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . ए . ए . भटेवरा , सह 
दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , 
चंद्रपूर हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच 
पदावर कायम राहीले असते . ” 

सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी , चंद्रपूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . ए . ए . भटेवरा , हे त्यांचे 
पदावर रूजू होईपर्यंत दिनांक १ ९ नोव्हेंबर २०२१ ते दिनांक २० नोव्हेंबर 
२०२१ पर्यंत आणि दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२१ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांचेकडे तसेच दिनांक २१ नोव्हेंबर 
२०२१ ( रविवार ) रोजीचा कार्यभार ८ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ 
स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात 
आलेला होता . 

भाग १ ( ना.वि.पु. ) म . शा . रा . , अ . क्र . २६८ . 
आदेश 

क्रमांक सहा.अधी . ( आस्था ) - १००० - २०२१. 

श्रीमती एम . के . गोटे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांना दिनांक २४ नोव्हेंबर 
२०२१ ते दिनांक २७ नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत एकूण चार दिवसाची अर्जित 
रजा ( दिनांक २८ नोव्हेंबर २०२१ रविवार या सुट्टीच्या फायद्यासह ) 
मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एम . के . गोटे , ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर 
ह्या पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 

“ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम २ ९ ( ब ) खालील 
तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एम . के . गोटे , ३ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी , चंद्रपूर ह्या जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर 
त्या त्याच पदावर कायम राहील्या असत्या . ” 

३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एम . के . गोटे , 
ह्या त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ 
स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत 
आहे . तसेच मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर यांचे कार्यालयीन आदेश 
क्रमांक १३०-२०२१ , दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२१ अन्वये शासकीय 
सुट्टीचे दिवशी चंदपूर येथील ज्या न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार 
ठेवण्यात आलेला आहे त्याप्रमाणे उपरोक्त न्यायालयाचा कार्यभार ठेवण्यात 
येत आहे . 

दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२१ . 

ना . - एक -२ ( १५४५ ) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जून २८ , २०२२ / ज्येष्ठ १२-१८ , 


६ 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . म . आ . शिलार , २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( वरिष्ठ स्तर ) तथा अतिरिक्त न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर हे 
पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 

“ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम २ ९ ( ब ) खालील 
तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . म . आ . शिलार , २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश ( वरिष्ठ स्तर ) तथा अतिरिक्त न्यायदंडाधिकारी , 
चंद्रपूर हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसत तर ते त्याच 
पदावर कायम राहीले असते . ” 

२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( वरिष्ठ स्तर ) तथा अतिरिक्त 
न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . म . आ . शिलार , 
हे त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( वरिष्ठ 
स्तर ) तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात 
आलेला होता . 

भाग १ ( ना.वि.पु. ) म . शा . रा . , अ . क्र . २७१ . 
आदेश 

क्रमांक सहा . अधी . ( आस्था ) - १०१४-२०२१ 

श्री . एम . एस . काळे , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश ( वरिष्ठ स्तर ) तथा 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर यांना दिनांक १३ डिसेंबर 
२०२१ ते दिनांक १८ डिसेंबर २०२१ पर्यंत एकूण सहा दिवसाची अर्जित 
रजा ( दिनांक ११ डिसेंबर २०२१ रविवार व दिनांक १ ९ डिसेंबर २०२१ 
या सुट्टीच्या फायद्यासह ) तसेच दिनांक ११ डिसेंबर २०२१ ते 
दिनांक १ ९ डिसेंबर २०२१ पर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एम . एस . काळे , ४ थे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( वरिष्ठ स्तर ) तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर 
हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 

“ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम २ ९ ( ब ) खालील 
तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एम . एस . काळे , ४ थे 
सह दिवाणी न्यायाधीश ( वरिष्ठ स्तर ) तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
चंद्रपूर हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच 
पदावर कायम राहीले असते . ” 

४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश ( वरिष्ठ स्तर ) तथा अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एम . एस . 
काळे , हे त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश 
( वरिष्ठ स्तर ) तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर यांचेकडे 
ठेवण्यात येत आहे . 

चंद्रपूर : 

( अवाच्य ) , 

दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२१ . 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

चंद्रपूर . 


शके १ ९ ४४ 

भाग १ ( ना.वि.पु. ) म . शा . रा . , अ . क्र . २७२ . 

प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 
आदेश 

क्रमांक सहा.अधी . ( आस्था ) – ९८३-२०२१. 

श्रीमती व्ही . एस . कसबे , सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , राजूरा यांना दिनांक २२ नोव्हेंबर 
२०२१ ते दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत एकूण तीन दिवसाची अर्जित 
रजा मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती व्ही . एस . कसबे , सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , राजूरा 
ह्या पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 

" महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम २ ९ ( ब ) खालील 
तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती व्ही . एस . कसबे , 
सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी , राजूरा ह्या जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या 
त्याच पदावर कायम राहील्या असत्या . ” 

सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी , राजुरा यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती व्ही . एस . कसबे , ह्या 
त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , राजुरा यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

चंद्रपूर : 

( अवाच्य ) , 

दिनांक २० नोव्हेंबर २०२१ . 

प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
चंद्रपूर . 

भाग १ ( ना.वि.पु. ) म . शा . रा . , अ . क्र . २७३ . 

प्रबंधक , जिल्हा न्यायालय यांजकडून 
आदेश 

क्रमांक सहा.अधी . ( आस्था ) - किरकोळ रजा - २१-२०२१. 

श्री . डी . एस . शर्मा , दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , भद्रावती यांना जिल्हा न्यायालयाचे आदेश 
पृष्ठांकन क्र . ४५३३-२०२१ , दिनांक ५ ऑक्टोबर २०२१ अन्वये दिनांक 
१८ ऑक्टोबर २०२१ रोजीची एक दिवसाची किरकोळ रजा मंजूर 
करण्यात आलेली होती . परंतु जिल्हा न्यायालयाचे आदेश दिनांक १२ 
ऑक्टोबर २०२१ अन्वये दिनांक १८ ऑक्टोबर २०२१ रोजीची सुट्टी 
जाहीर केल्यामुळे दिनांक १८ ऑक्टोबर २०२१ रोजीची एक दिवसाची 
किरकोळ रजा दिनांक २० ऑक्टोबर २०२१ चे विनंती अर्जानुसार रद्द 
करण्यात येत असून मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे . 

चंद्रपूर : 

दिनांक २० ऑक्टोबर २०२१ . 

( अवाच्य ) , 
प्रबंधक , जिल्हा न्यायालय , 
चंद्रपूर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जून २-८ , २०२२ / ज्येष्ठ १२-१८ , शके १ ९ ४४ 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . २७४ . 

I 

सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 
क्रमांक जिदुविअ - नाग - सहकार - मत्स्य संस्था नोंदणी- १५६५-२०२१. 
मी , एस . के . कोल्हे , सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) 
नागपूर जाहीर करतो की , जोगीबाबा मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था , 
मर्या . , जोगा , ता . सावनेर , जि . नागपूर या सहकारी संस्थेची महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) नुसार नोंदणी केली असून नोंदणी 
क्र . एनजीपी - एसएनआर - आरएसआर - एनसी - ३७४- एफ -२०२१ , दिनांक 
९ डिसेंबर २०२१ आहे . 

सदर संस्थेचे वर्गीकरण “ कृषी संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ इतर 
कृषी संस्था ” महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१२ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था , नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) 
अनुसार केलेले आहे . 

नागपूर : 

एस . के . कोल्हे , 
सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , नागपूर . 

दिनांक ९ डिसेंबर २०२१ . 

भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . २७५ . 
क्रमांक सनिव - नोंदणी- ११३२-२०२१. 

मी , प्रकाश भजनी , सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका 
वर्धा , जिल्हा वर्धा मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार या प्रमाणपत्राद्वारे 
प्रमाणित करण्यात येते की , शिवकुंज अपार्टमेंट गाळेधारक देखभाल 
गृहनिर्माण सहकारी संस्था , मर्या . , सावंगी ( मेघे ) , ता . जि . वर्धा ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचे अधिनियम क्रमांक २४ कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे . तो नोंदणी क्रमांक WDA- ( WDA ) -HSG 
४००-२०२१-२०२२ , दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२१ आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियममार्फत कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थाचे नियम , १ ९ ६१ मधील क्र . १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
“ गृहनिर्माण संस्था ” असून उपवर्गीकरण " भाडेकरु मालकी हक्क गृहनिर्माण 
संस्था ” आहे . 

वर्धा : 

प्रकाश भजनी , 
सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , तालुका वर्धा . 

दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२१ . 

भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . २७६ . 

क्रमांक सनिभं नियमन - संस्था नोंदणी - श्री मारुती अधि . - ४७०-२०२१ 

सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका , भंडारा याद्वारे असे 
अधिसूचित करतो की , श्री मारुती अपार्टमेंट मेंटनन्स सहकारी संस्था , 
मर्या . , केसलवाडा , ता . जि . भंडारा ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 


७ 

अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्र . २४ ) कलम ९ 
( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून तीचा नोंदणी क्रमांक बीएचडी 
( बीएचडी ) - एचएसजी- ( टीओ ) - ३४७-२०२०-२१ , असून दिनांक ९ - २-२०२१ 
रोजी नोंदणी झालेली आहे . महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० च्या कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम , 
१ ९ ६१ क्रमांक १० ( १ ) , ५ ( अ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरु सह भागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” 
आहे . 

दिनांक ९ फेब्रुवारी २०२१ . 

भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . २७७ . 

क्रमांक सनिभं . - नियमन - संस्था नोंदणी- विजय सिलीका अधि . - ५५ ९ - २०२१. 

सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका भंडारा याद्वारे असे 
अधिसूचित करतो की , विजय सिलीका हाऊसिंग अपार्टमेंट मेंटनन्स को . 
ऑप . सोसायटी मर्या . , भंडारा , ता . जि . भंडारा ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्र . 
२४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून तिचा नोंदणी 
क्रमांक बीएचडी- ( बीएचडी ) -एचएसजी- ( टीओ ) - ३४८ - २०२० - २१ , असून 
दिनांक १ ९ - ३-२०२१ रोजी नोंदणी झालेली आहे . महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० च्या कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचे नियम , १ ९ ६१ क्रमांक १० ( १ ) , ५ ( अ ) अन्वये सदर संस्थेचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरु सह भागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” आहे . 

दिनांक १ ९ मार्च २०२१ . 

भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . २७८ . 

क्रमांक सनिभं . - नियमन - संस्था नोंदणी - चंदन - सुशि बेरो . - ५८८-२०२१ . - 

सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका , भंडारा याद्वारे असे 
अधिसूचित करतो की , चंदन बहुउद्देशीय सुशिक्षीत बेरोजगार सेवा सहकारी 
संस्था , मर्या . , ठाणा ( पे पंप ) , ता . जि . भंडारा ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्र . 
२४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून तिचा नोंदणी 
क्रमांक बीएचडी- ( बीएचडी ) -जीएनएल- ( एस ) - ४५५-२०२०-२१ , असून 
दिनांक ३१-३-२०२१ रोजी नोंदणी झालेली आहे . महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० च्या कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचे नियम , १ ९ ६१ क्रमांक १० ( १ ) , ९ ( अ ) अन्वये सदर संस्थेचे 
वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ इतर सामाजिक 
संस्था ” आहे . 

दिनांक ३१ मार्च २०२१ . 


८ 

भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . २७ ९ . 

· 

क्रमांक सनिभं . - नियमन - संस्था नोंदणी- जयमहाविर - सुशि , बेरो . ७ ९९ -२०२१ . – 
सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका , भंडारा याद्वारे असे 
अधिसूचित करतो की , जय महाविर बहुउद्देशीय सुशिक्षित बेरोजगार सेवा 
सहकारी संस्था मर्या . , वाकेश्वर , ता . जि . भंडारा ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्र . 
२४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून तिचा नोंदणी 
क्रमांक बीएचडी- ( बीएचडी ) -जीएनएल- ( एस ) -४५६-२०२०-२१ , असून 
दिनांक २१-५-२०२१ रोजी नोंदणी झालेली आहे . महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० च्या कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचे नियम , १ ९ ६१ क्रमांक १० ( १ ) , ९ ( अ ) अन्वये सदर संस्थेचे 
वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ इतर सामाजिक 
संस्था " आहे . 

दिनांक २१ मे २०२१ . 

भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . २८० . 

क्रमांक सनिभं . - नियमन संस्था नोंदणी - पवनसुत - सुशि बेरो . १ ९७३-२०२१. 
सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका , भंडारा याद्वारे असे 
अधिसूचित करतो की , पवनसुत सुशिक्षित बेरोजगार बहुउद्देशीय सहकारी 
संस्था , मर्या . , भंडारा , ता . जि . भंडारा ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्र . २४ ) 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून तिचा नोंदणी क्रमांक 
बीएचडी- ( बीएचडी ) - जीएनएल- ( एस ) - ४५८-२०२१-२२ असून दिनांक 
२० - ९ -२०२१ रोजी नोंदणी झालेली आहे . महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० च्या कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचे नियम , १ ९ ६१ क्रमांक १० ( १ ) , ९ ( अ ) अन्वये सदर संस्थेचे 
वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ इतर सामाजिक 
संस्था ” आहे . 

भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . २८१ . 

क्रमांक सनिभं - नियमन - संस्था नोंदणी - बालाजी - सुशि . बेरो.- १ ९८६-२०२१. 
सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका भंडारा याद्वारे असे 
अधिसूचित करतो की , बालाजी सुशिक्षित बेरोजगार बहुउद्देशीय सहकारी 
संस्था , मर्या . , भंडारा , ता . जि . भंडारा ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्र . २४ ) 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून तिचा नोंदणी क्रमांक 
बीएचडी- ( बीएचडी ) -जीएनएल- ( एस ) -४५७-२०२१-२२ , असून दिनांक 
२० - ९ -२०२१ रोजी नोंदणी झालेली आहे . महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० च्या कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचे नियम , १ ९ ६१ क्रमांक १० ( १ ) , ९ ( अ ) अन्वये सदर संस्थेचे 
वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ इतर सामाजिक 
संस्था ” आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जून २८ , २०२२ / ज्येष्ठ १२-१८ , 


शके १ ९ ४४ 

भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . २८२ . 

क्रमांक सनिभं नियमन - संस्था नोंदणी - तिरुपती - सुशि . बेरो . २००० - २०२१. – 

सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका भंडारा याद्वारे असे 
अधिसूचित करतो की , तिरुपती सुशिक्षित बेरोजगार बहुउद्देशीय सहकारी 
संस्था मर्या . , भंडारा , ता . जि . भंडारा ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्र . २४ ) 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून तिचा नोंदणी क्रमांक 
बीएचडी - ( बीएचडी ) - जीएनएल- ( एस ) -४५ ९ - २०२१-२२ असून दिनांक २० 
९ -२०२१ रोजी नोंदणी झालेली आहे . महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० च्या कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम , 
१ ९ ६१ क्रमांक १० ( १ ) , ९ ( अ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण 
संस्था " असून उपवर्गीकरण " इतर सामाजिक संस्था " आहे . 

भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . २८३ . 

क्रमांक सनिभं - नियमन - संस्था नोंदणी बाबा हनुमानजी - सुशि बेरो . - 

२००७-२०२१. 

सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका भंडारा याद्वारे असे 
अधिसूचित करतो की , बाबा हनुमानजी सुशिक्षित बेरोजगार बहुउद्देशीय 
सहकारी संस्था , मर्या . , भंडारा , ता . जि . भंडारा ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्र . 
२४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून तिचा नोंदणी 
क्रमांक बीएचडी- ( बीएचडी ) -जीएनएल- ( एस ) - ४६०-२०२१-२२ , असून 
दिनांक २० - ९ -२०२१ रोजी नोंदणी झालेली आहे . महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० च्या कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचे नियम , १ ९ ६१ क्रमांक १० ( १ ) , ९ ( अ ) अन्वये सदर संस्थेचे 
वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ इतर सामाजिक 
संस्था ” आहे . 

भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . २८४ . 

क्रमांक सनिभं . - नियमन - संस्था नोंदणी - माई - सुशि . बेरो . - २०१४-२०२१.– 

सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका भंडारा याद्वारे असे 
अधिसूचित करतो की , माई सुशिक्षित बेरोजगार बहुउद्देशीय सहकारी 
संस्था , मर्या . , भंडारा , ता . जि . भंडारा ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्र . २४ ) 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून तिचा नोंदणी क्रमांक 
बीएचडी- ( बीएचडी ) -जीएनएल- ( एस ) - ४६१-२०२१-२२ असून दिनांक 
२० - ९ -२०२१ रोजी नोंदणी झालेली आहे . महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० च्या कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचे नियम , १ ९ ६१ क्रमांक १० ( १ ) , ९ ( अ ) अन्वये सदर संस्थेचे 
वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उपवर्गीकरण " इतर सामाजिक 
संस्था ” आहे . 

दिनांक २० सप्टेंबर २०२१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जून २-८ , २०२२ / ज्येष्ठ १२-१८ , शके १ ९ ४४ 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . २८५ . 

क्रमांक सनिभ - नियमन संस्था नोंदणी- शालिनी महिला ना पत- २७२१-२०२१. 
सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका भंडारा याद्वारे असे 
अधिसूचित करतो की , शालिनी महिला नागरी सहकारी पत संस्था , 
मर्या . , भंडारा , ता . जि . भंडारा ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्र . २४ ) कलम 
९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून तिचा नोंदणी क्रमांक बीएचडी 
( बीएचडी ) -आरएसआर- ( सी.आर . ) - ३८३-२०२१-२२ असून दिनांक 
३-११-२०२१ रोजी नोंदणी झालेली आहे . महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० च्या कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचे नियम , १ ९ ६१ क्रमांक १० ( १ ) , ८ ( अ ) अन्वये सदर संस्थेचे 
वर्गीकरण “ साधन संपत्ती संस्था ( रिसोर्स सोसायटी ) " असून उपवर्गीकरण 
“ कर्ज देणा - या साधन संपत्ती संस्था ( क्रेडीट रिसोर्स सोसायटी ) ” असे 
आहे . 

दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२१ . 

भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . २८६ . 

क्रमांक सनिभं . - नियमन - संस्था नोंदणी - ताजउद्दीन बाबा - सुशि . बेरो . - 
२७३३-२०२१. 

सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका भंडारा याद्वारे असे 
अधिसूचित करतो की , ताजउद्दीन बाबा बहुउद्देशीय सुशिक्षीत बेरोजगार 
सेवा सहकारी संस्था , मर्या . , गुंथारा , ता . जि . भंडारा ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्र . 
२४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून तिचा नोंदणी 
क्रमांक बीएचडी- ( बीएचडी ) -जीएनएल- ( एस ) -४६२-२०२०-२१ , असून 
दिनांक ९११-२०२१ रोजी नोंदणी झालेली आहे . महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० च्या कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचे नियम , १ ९ ६१ क्रमांक १० ( १ ) , ९ ( अ ) अन्वये सदर संस्थेचे 
वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उपवर्गीकरण " इतर सामाजिक 
संस्था ” आहे . 

दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२१ . 

भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . २८७ . 

क्रमांक सनिभं . - नियमन - संस्था नोंदणी- यशदा प्राईड अपार्टमेंट बेला 
अधि . - २ ९४३-२०२१.– 

} 

सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका भंडारा याद्वारे असे 
अधिसूचित करतो की , यशदा प्राईड अपार्टमेंट सहकारी संस्था मर्या . 
बेला , ता . जि . भंडारा ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्र . २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली असून तीचा नोंदणी क्रमांक बीएचडी- ( बीएचडी ) 
एचएसजी- ( टीओ ) -३४ ९ - २०२१-२२ असून दिनांक २५-११-२०२१ रोजी 

ना . - एक -३ ( १५४५ ) . 


९ 

नोंदणी झालेली आहे . महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
च्या कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम , १ ९ ६१ 
क्रमांक १० ( १ ) , ५ ( अ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरु सह भागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” 
आहे . 

भंडारा : 

व्ही . एन . देशपांडे , 
सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , तालुका भंडारा . 

दिनांक २५ नोव्हेंबर २०२१ . 

भाग १ ( ना.वि.पु. ) म . शा . रा . , अ . क्र . २८८ . 

आदेश 

क्रमांक सनिआ - नियमन - अवसायन –अंतरिम आदेश - १३७६-२०२१– 

महाराष्ट्र शासन , सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मंत्रालय , 
मुंबई -३२ यांचेकडील आदेश क्र . अप्रदा -५१ ९- प्र.क्र . ५ ९ - १३ - स , दिनांक 
२४ नोव्हेंबर २०२१ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १०२ ( १ ) ( क ) ( दोन ) अन्वये निम्न स्वाक्षरीकारास प्राप्त अधिकाराचा 
वापर करुन अशोक लेलॅन्ड कर्मचारी सहकारी ग्राहक संस्था मर्या . , 
लाखनी , र.नं. ११३१ , ता . लाखनी , जि . भंडारा , या संस्थेचे कामकाज 
गुंडाळण्याकरिता समापनाचा अंतरिम आदेश पारित करित आहे व उक्त 
कायद्यातील कलम १०३ ( १ ) अन्वये सदरहु संस्थेचे अवसायक म्हणून 
श्री . के . एल . खोब्रागडे , सहकार अधिकारी श्रेणी -२ अंतर्गत सहाय्यक 
निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका लाखनी यांची नियुक्ती करित आहे . 
सदर आदेश आज दिनांक ८ डिसेंबर २०२१ रोजी माझे सही व 
शिक्यानिशी निर्गमित करण्यात येत आहे . 

दिनांक ८ डिसेंबर २०२१ . 

भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . २८ ९ . 

क्रमांक सनिला - नियमन संस्था नोंदणी अधिसूचना -१३ ९४-२०२१. 

सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका लाखनी याद्वारे असे 
अधिसूचित करतो की , श्रमसाफल्य बहुउद्देशीय सुशिक्षीत बेरोजगार सेवा 
सहकारी संस्था , मर्या . , म - हेगांव , ता . लाखनी , जि . भंडारा ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ मधील 
तरतुदीनुसार नोंदविण्यात आली आहे . सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक 
बीएचडी - एलकेएन - जीएनएल- ( एस ) -१२३४-२०२१ , दिनांक १० डिसेंबर 
२०२१ आहे . 

सदर संस्थेचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” व उपवर्गीकरण " इतर 
संस्था ” असे आहे . संस्थेचे वर्गीकरण महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १२ ( १ ) तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६१ मधील नियम , १० ( १ ) प्रमाणे करण्यात येत आहे . 

प्रमोद प्र . हुमणे , 
सहाय्यक निबंधक , 

लाखनी : 

दिनांक १० डिसेंबर २०२१ . 

सहकारी संस्था , ता . लाखनी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जून २८ , २०२२ / ज्येष्ठ १२-१८ , शके १ ९ ४४ 

· 


१० 

भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . २ ९ ० . 

क्रमांक सनिमो- वि - २- नियमन - संस्था नोंदणी - ८१५-२०२१– 
सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका मोहाडी याद्वारे असे 
अधिसूचित करतो की , संपदा बहुउद्देशीय सुशिक्षित बेरोजगार सेवा 
सहकारी संस्था , मर्या . , धोप , ता . मोहाडी , जि . भंडारा . ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्र . २४ ) चे कलम ९ ( ५ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली 
असून तिचा नोंदणी क्र . बिएचडी - एमडीआय - जि.एन.एल. - ५८४-२०२१ , 
दिनांक ११-११-२०२१ असा आहे . नोंदणी दिनांक ११-११-२०२१ 
रोजी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम १२ ( १ ) व त्या खालील महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ 
चे नियम १० ( १ ) अन्वये सदरील संस्थेचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” 
असून उपवर्गीकरण “ इतर संस्था " असे करण्यात आले आहे . 

भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . २ ९ १ . 

क्रमांक सनिमो - वि - २- नियमन - संस्था नोंदणी - ८२३-२०२१ . 

सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका मोहाडी याद्वारे असे 
अधिसूचित करतो की , मनवित बहुउद्देशीय सुशिक्षित बेरोजगार सेवा 
सहकारी संस्था , मर्या . , सातोना , ता . मोहाडी , जि . भंडारा . ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्र . २४ ) चे कलम ९ ( ५ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली 
असून तिचा नोंदणी क्र . बिएचडी - एमडीआय - जि.एन.एल. - ५८५-२०२१ , 
दिनांक ११-११-२०२१ असा आहे . नोंदणी दिनांक ११-११-२०२१ 
रोजी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम १२ ( १ ) व त्या खालील महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ 
चे नियम १० ( १ ) अन्वये सदरील संस्थेचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण 
संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

मोहाडी : 

प्रमोद प्र . हुमणे , 
सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ता . मोहाडी . 

दिनांक ११ नोव्हेंबर २०२१ . 

भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . २ ९ २ . 

अंतरिम आदेश 

क्रमांक जिदुविअ - चंद्र - सनि- ( दुग्ध ) - कलम- १०२ - अवसायन - अंतरिम 
आदेश - ५५६-२०२१ . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र शासन , सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग , मंत्रालय , मुंबई 
३२ यांचे आदेश क्र . सीएसएल -२१८ ९ - सीआर -२२ ९ - १५ - सी , दिनांक 
२० फेब्रुवारी १ ९९ १ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , 
डी . यु . शेकोकार , सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , चंद्रपूर 
या आदेशाद्वारे राजमाता जिजाऊ मागासवर्गीय व भटक्या विमुक्त जाती 


जमाती महिला बंदिस्त शेळी व मेंढीपालन सहकारी संस्था , मर्या . , पल्लेझरी , 
र.नं. १०३१ , ता . जिवती , जि . चंद्रपूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) अन्वये अवसायनात 
काढणेबाबत अंतरीम आदेश देत आहे . 

तसेच वरील संस्थेचे अवसायक म्हणून महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) अन्वये श्री . जे . एन . दिवसे , 
सहकार अधिकारी श्रेणी -२ अंतर्गत जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी , 
चंद्रपूर यांची नेमणूक करण्यात येत आहे . 

करिता सदर आदेश आज दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२१ रोजी माझे 
सही व शिक्यानिशी निर्गमित करण्यात येत आहे . 

भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . २ ९ ३ . 

अंतरिम आदेश 

क्रमांक जिदुविअ - चंद्र - सनि- ( दुग्ध ) -कलम - १०२ - अवसायन - अंतरिम 
आदेश- ५५७ - २०२१. – 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र शासन , सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग , मंत्रालय , मुंबई 
३२ यांचे आदेश क्र . सीएसएल -२१८ ९- सीआर -२२ ९ - १५ - सी , दिनांक 
२० फेब्रुवारी १ ९९ १ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , 
डी . यु . शेकोकार , सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , चंद्रपूर 
या आदेशाद्वारे मल्हारराव होळकर मागासवर्गीय व भटक्या विमुक्त जाती 
जमाती महिला बंदिस्त शेळी व मेंढीपालन सहकारी संस्था , मर्या . , शंकरपठार , 
र.नं. १०३२ , ता . जिवती , जि . चंद्रपूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) अन्वये अवसायनात 
काढणेबाबत अंतरीम आदेश देत आहे . 

तसेच वरील संस्थेचे अवसायक म्हणून महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) अन्वये श्री . जे . एन . दिवसे , 
सहकार अधिकारी श्रेणी -२ अंतर्गत जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी , 
चंद्रपूर यांची नेमणूक करण्यात येत आहे . 

करिता सदर आदेश आज दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२१ रोजी माझे 
सही व शिक्यानिशी निर्गमित करण्यात येत आहे . 

भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . २ ९ ४ . 

अंतरिम आदेश 

क्रमांक जिदुविअ - चंद्र - सनि- ( दुग्ध ) - कलम- १०२ - अवसायन- अंतरिम 
आदेश - ५५८-२०२१.– 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र शासन , सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग , मंत्रालय , मुंबई - 
३२ यांचे आदेश क्र . सीएसएल -२१८ ९ - सीआर -२२ ९ - १५ - सी , दिनांक 
२० फेब्रुवारी १ ९९ १ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , 
डी . यु . शेकोकार , सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , चंद्रपूर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जून २-८ , २०२२ / ज्येष्ठ १२-१८ , शके १ ९ ४४ 


११ 

या आदेशाद्वारे वसंतराव नाईक मागासवर्गीय व भटक्या विमुक्त जाती 
जमाती महिला बंदिस्त शेळी व मेंढीपालन सहकारी संस्था , मर्या . , पल्लेझरी , 
र.नं. १०३५ , ता . जिवती , जि . चंद्रपूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) अन्वये अवसायनात 
काढणेबाबत अंतरीम आदेश देत आहे . 

२० फेब्रुवारी १ ९९ १ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , डी . 
यु . शेकोकार , सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , चंद्रपूर या 
आदेशाद्वारे जिजामाता मागासवर्गीय व भटक्या विमुक्त जाती जमाती 
महिला बंदिस्त शेळी व मेंढीपालन सहकारी संस्था , मर्या . , शंकरपठार , 
र नं . १०३८ , ता . जिवती , जि . चंद्रपूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) अन्वये अवसायनात 
काढणेबाबत अंतरीम आदेश देत आहे . 

तसेच वरील संस्थेचे अवसायक म्हणून महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) अन्वये श्री . जे . एन . दिवसे , 
सहकार अधिकारी श्रेणी -२ अंतर्गत जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी , 
चंद्रपूर यांची नेमणूक करण्यात येत आहे . 

करिता सदर आदेश आज दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२१ रोजी माझे 
सही व शिक्यानिशी निर्गमित करण्यात येत आहे . 

तसेच वरील संस्थेचे अवसायक म्हणून महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) अन्वये श्री . जे . एन . दिवसे , 
सहकार अधिकारी श्रेणी -२ अंतर्गत जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी , 
चंद्रपूर यांची नेमणूक करण्यात येत आहे . 

भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . २ ९ ५ . 
अंतरिम आदेश 

करिता सदर आदेश आज दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२१ रोजी माझे 
सही व शिक्यानिशी निर्गमित करण्यात येत आहे . 

- 

क्रमांक जिदुविअ - चंद्र - सनि - ( दुग्ध ) - कलम १०२ - अवसायन - अंतरिम 
आदेश- ५५ ९ -२०२१ – 

भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . अ . क्र . २ ९ ७ . 

अंतरिम आदेश 

क्रमांक जिदुविअ - चंद्र - सनि- ( दुग्ध ) - कलम- १०२ - अवसायन - अंतरिम 
आदेश – ५६१-२०२१.– 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र शासन , सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग , मंत्रालय , मुंबई 
३२ यांचे आदेश क्र . सीएसएल -२१८ ९ - सीआर -२२ ९ - १५ - सी , दिनांक 
२० फेब्रुवारी १ ९९ १ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , 
डी . यु . शेकोकार , सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , चंद्रपूर 
या आदेशाद्वारे जयमल्हार मागासवर्गीय व भटक्या विमुक्त जाती जमाती 
महिला बंदिस्त शेळी व मेंढीपालन सहकारी संस्था मर्या . , टेकामांडवा , 
र.नं. १०३७ , ता . जिवती , जि . चंद्रपूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) अन्वये अवसायनात 
काढणेबाबत अंतरीम आदेश देत आहे . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र शासन , सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग , मंत्रालय , मुंबई - 
३२ यांचे आदेश क्र . सीएसएल -२१८ ९ - सीआर -२२ ९ - १५ - सी , दिनांक 
२० फेब्रुवारी १ ९९ १ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , 
डी . यु . शेकोकार , सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , चंद्रपूर 
या आदेशाद्वारे खंडोबा मागासवर्गीय व भटक्या विमुक्त जाती जमाती 
महिला बंदिस्त शेळी व मेंढीपालन सहकारी संस्था , मर्या . , टेकामांडवा , 
र.नं. १०३ ९ , ता . जिवती , जि . चंद्रपूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) अन्वये अवसायनात 
काढणेबाबत अंतरीम आदेश देत आहे . 

तसेच वरील संस्थेचे अवसायक म्हणून महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) अन्वये श्री . जे . एन . दिवसे , 
सहकार अधिकारी श्रेणी -२ अंतर्गत जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी , 
चंद्रपूर यांची नेमणूक करण्यात येत आहे . 

करिता सदर आदेश आज दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२१ रोजी माझे 
सही व शिक्यानिशी निर्गमित करण्यात येत आहे . 

तसेच वरील संस्थेचे अवसायक म्हणून महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) अन्वये श्री . जे . एन . दिवसे , 
सहकार अधिकारी श्रेणी -२ अंतर्गत जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी , 
चंद्रपूर यांची नेमणूक करण्यात येत आहे . 

भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . २ ९ ६ . 
अंतरिम आदेश 

क्रमांक जिदुविअ - चंद्र - सनि- ( दुग्ध ) - कलम - १०२ - अवसायन- अंतरिम 
आदेश - ५६०-२०२१ 

करिता सदर आदेश आज दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२१ रोजी माझे 
सही व शिक्यानिशी निर्गमित करण्यात येत आहे . 

डी . यु . शेकोकार , 
सहाय्यक निबंधक , 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र शासन , सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग , मंत्रालय , मुंबई - 
३२ यांचे आदेश क्र . सीएसएल -२१८ ९ - सीआर -२२ ९ - १५- सी , दिनांक 

चंद्रपूर : 

दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२१ . 

सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , चंद्रपूर . 

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR - 440001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY 
AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI - 400004 . EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


